RNI No.MAHBIL / 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 


वर्ष ५, अंक २२ ]] 


शुक्रवार , जून २१, २०१ ९ / ज्येष्ठ ३१, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ३६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


. 


शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ महाराष्ट्र मर्यादित 

सूचना 
[ महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन आणि नगररचना अधिनियम, १९ ६६ च्या कलम ६० च्या उप कलम ( २) नुसार 
क्रमांक सिडको / नैना / मु.नि / बीएन -३२/ टीपीएस ४ / २०१ ९. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन आणि नगररचना अधिनियम , १९ ६६ 
( महा. अधिनियम XXXVII, १९ ६६ ) (येथून पुढे “ उक्त अधिनियम " असे निर्देशित करण्यात येईल), च्या कलम ४० च्या उप कलम 
( १ ) मधील खंड ( ब ) द्वारा प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभाग ( नविवि ), ने 
अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१७१२ / ४७५ / प्र.क्र .-९ ८ / १२ / नवि -१२, दिनांक १० जानेवारी, २०१३ व वेळोवेळी झालेल्या सुधारणाअन्वये त्यात 
नमूद केल्याप्रमाणे, नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित अधिसूचित क्षेत्र ( नैना), (येथून पुढे “ उक्त क्षेत्र " असे निर्देशित करण्यात येईल ) साठी, 
शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ महाराष्ट्र मर्यादित ( महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची व नियंत्रणाखालील कंपनी ) ( येथून पुढे महामंडळ 
असे निर्देशित करण्यात येईल ), म्हणजे सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण ( येथून पुढे वि.नि.प्रा.असे निर्देशित करण्यात येईल ) म्हणून 
नेमणूक केली आहे 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२१५ / २४५ /सीआर-३३२ / २०१५ /एस.एम./ यूडी-१२, दिनांक 
२७ एप्रिल , २०१७ नुसार नैनातील २३ गावांसाठी अंतरिम विकास आराखडा मंजूर केला आहे. आणि, अधिसूचना क्रमांक टीपीएस . १२१५ / 
२४५/ प्र.क्र .३३२ / १६ / ई.पी. / नवि -१२ , दिनांक १ मार्च, २०१ ९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३१ च्या उप कलम (१) नुसार अंतरिम विकास 
आराखड्याचा वगळलेले भाग मंजूर केले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी सिडकोच्या संचालक मंडळाने दिनांक ७ जून , २०१९ रोजीच्या ठराव क्रमांक १२१८ ९ अन्वये पनवेल तालुक्यातील 
रायगड जिल्ह्यातील आदई, आकुर्ली, नेवाळी, शिल्लोतर रायचूर आणि पाली देवद यांच्या काही भागत नगररचना परियोजना क्रमांक ४ 
करण्याकरिता, अधिनियमातील कलम ६० च्या उप कलम (१ ) नुसार त्याचा उद्देश घोषित केला आहे . 

आता, म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ६० च्या उप कलम ( २) द्वारा प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून पनवेल तालुक्यातील , 
रायगड जिल्ह्यातील आदई, आकुर्ली, नेवाळी, शिल्लोतर रायचूर आणि पाली देवद यांच्या काही भागात नगररचना परियोजना क्रमांक ४ 
करण्याचा इरादा घोषित करत आहे. 


भाग दोन - ३६-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, जून २१, २०१९ / ज्येष्ठ ३१, शके १९ ४१ 


प्रस्तावित टीपीएस नं . ४ मध्ये समाविष्ट जमिनीवर सक्षम प्राधिकारीकडून वैध बांधकाम परवानगी मिळाली असल्यास अशा परवानगीचा 
तपशील नैना कार्यालयाकडे सादर करण्याची जमिनमालकांना विनंती करण्यात येत आहे. योजनेत सहभागी असलेल्या जमिनमालकांची 
संयुक्तपणे किंवा वैयक्तिकरित्या जमीन असेल आणि असे जमिन मालक एकच अंतिम भूखंड मिळविण्यास इच्छुक असतील तर त्यांना 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ६५ नूसार एकच अंतिम भूखंड मिळणेसाठी शक्यतो १५ दिवसांच्या आत संमती देण्यास विनंती आहे. 

उक्त अधिनियमाच्या कलम ६० च्या उप कलम ( ३) च्या तरतुदींनुसार, नगररचना परियोजना क्रमांक ४ ची घोषणा व त्यामध्ये 
अंतर्भूत करण्यात येणारे क्षेत्र ( गुलाबी रंगाच्या सीमेने ) दर्शविणाऱ्या नकाशाची प्रत जनतेच्या तपासणीसाठी मुख्य नियोजनकार ( नैना ) , ८ वा 
मजला, टॉवर नं . १० , बेलापूर रेल्वे स्थानक संकुल , सी.बी.डी. बेलापूर , नवी मुंबई ४०० ६१४, येथे कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहेत . 

विषयांकित परियोजनेचे सीमाक्षेत्र दर्शविणारा नकाशा संबंधित गावांच्या ग्रामपंचायत कार्यालयात तपासणीसाठी उपलब्ध राहतील. सदर 
सुचना व नकाशा सिडकोच्या संकेतस्थळ http://cidco.maharashtra.gov.in/NAINA.aspx. 

येथे 

सुद्धा उपलब्ध राहतील. 
नगररचना योजना ४ मध्ये समाविष्ट असलेल्या क्षेत्राच्या चतुःसीमा खालीलप्रमाणे आहेत 
उत्तरेला नवी मुंबई प्रकल्पातील गावे टेंभोडे व आसुडगाव यांच्या हद्दी . 
पूर्वेला आदई व आकुर्ली मधील टेकड्या. 


दक्षिणेला 


(i ) दक्षिण- पूर्व भागास काळूद्री नदीचा दक्षिणेकडील काठ . 


(ii ) दक्षिण-पश्चिम भागास पाली देवद गावातील विद्यमान वसाहती. 


पश्चिमेला 


नवी मुंबईचा नविन पनवेल नोड 


महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार , 


. 


व्ही . वेणू गोपाल , 
मुख्य नियोजनकार ( नैना ). 


नोंदणीकृत कार्यालय : 
निर्मल , रा मजला, नरीमन पॉईंट , मुंबई ४०० ०२१ . 
दिनांक : २१ जून २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, जून २१, २०१९ / ज्येष्ठ ३१, शके १९ ४१ 


3 


CITY AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF 

MAHARASHTRA LTD . 


Notice 


UNDER SECTION 60 ( 2 ) OF THE MAHARASHTRA REGIONAL AND 

TOWN PLANNING ACT, 1966 


No. CIDCO /NAINA /CP/BN -32 / TPS.4 / 2019 


Whereas, the Government of Maharashtra in exercise of the powers conferred under 
clause (6 ) of Sub -section ( 1) of the Section 40 of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act” ) declared by Notification No. TPS - 1712 / 475 / 
CR - 98 / 12 /UD - 12 , dated 10th January 2013 and subsequent amendment ( hereinafter referred to 
as “ the said Notification ” ) City and Industrial Development Corporation of Maharashtra 
Limited (being a company owned and controlled by the Government of Maharashtra ) (hereinafter 
referred to as “ the Corporation ”) as Special Planning Authority (hereinafter referred to as “ the 
SPA ” ) for Navi Mumbai Airport influence Notified Area (NAINA) (hereinafter referred to 
“ said notified area ” ) as specified therein . 


as 


And whereas , the Government of Maharashtra vide Notification No. TPS - 1215 / 245 /CR - 332 / 
2015 /SM /UD - 12 , dated 27th April 2017 has sanctioned the Interim Development Plan (IDP ) for 
the 23 Villages if NAINA and also vide Notification No. TPS - 1215 /245 / C.R . 332 / 16 /EP/UD - 12 , 
dated 1st March 2019 has sanctioned the Excluded Parts of the IDP under Section 31 ( 1 ) of the 


said Act . 


And whereas , the Board of CIDCO vide Resolution No. 12189 , dated 7th June 2019 had 
declared its intention under Sub - section ( 1) of Section 60 of the said Act , for making of Town 
Planning Scheme No. 4 at part of Villages Adai, Akurli , Nevali , Shilottar Raichur and Pali 
devad of Taluka Panvel, District Raigad . 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- section (2 ) of the Section 60 of 
the said Act, the corporation hereby publishes its declaration of making Town Planning Scheme 
( TPS) No. 4 at part of Villages Adai, Akurli, Nevali, Shilottar Raichur and Pali devad of Taluka 
Panvel, District Raigad . 


Land owners who are having valid building permission obtained from Competent Authority, 
falling within the boundary of proposed TPS No. 4 are requested to submit detail of the same 
to NAINA office . Participants having land ownership jointly or severally willing to obtain a 
single final plot are requested to submit their consent under section 65 of the said Act for 
providing single plot preferably within 15 days. 


In accordance with the provisions of Section 60 ( 3 ) of the said Act, a copy of the declaration 
along with the plan showing the area to be included in the Town Planning Scheme No. 4 ( shown 
by PINK border ) is kept open for inspection by the public in the Office of Chief Planner 
(NAINA ), 8th Floor, Tower No. 10 , Belapur Railway Station Complex , CBD Belapur , Navi 
Mumbai 400 614 during office hours. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, जून २१, २०१९ / ज्येष्ठ ३१, शके १९ ४१ 


Copies of the plan showing the area to be included are also kept for inspection in the 
Grampanchayat offices of the villages included in the said Town Planning Scheme, Copy of the 
notice and plans are also available on CIDCO s webside http://cidco.maharashtra.gov.in/ 
NAINA.aspx . 


The area included in the Town Planning Scheme 4 is bounded as stated below : 


On the North 


by boundary of Villages Tembhode and Asudgaon of Navi Mumbai Project , 


On the East 


– by hills of Adai and Akurli, 


On the South 


— ( i) South -East by Northern edge of Kalundre River and 


( ii ) South - West by already developed portion of Pali Devad village . 


On the West 


– by New Panvel Node of Navi Mumbai. 


By the order of Board of Directors of the Corporations 


Regd . Office : 
Nirmal, 2nd floor , Nariman Point, 
Mumbai 400 021, 
Dated 21st June 2019 . 


V. VENU GOPAL , 
Chief Planner (NAINA ). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


